सन 2023-28 या आर्थिक वर्षामध्ये 
लेखाशिर्ष २२३५ ए८५७ अंतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२३/प्र.क्र.२४१/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 

१, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का.४, 
दि.०६.०४.२०२३, दि.२०.०४.२०२३,दि.०४.०५.२०२३, दि.२०.०६.२०२३, दि.०३.०७.२०२३, 
दि.३१.०८.२०२३, दि.०५.१०.२०२३, दि.३१.१०.२०२३, दि.२९.११.२०२३ व दि.२९.१२.२०२३. 

३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मबावि-२०२३/प्र.क्र.२०४/का.२, 
दि.१८.०८.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात केंद्र शासनाच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण 
अधिनियम-२००५, दि.१४.०९.२००५ व अधिनियम-२००६, दि.१७.१०.२००६ ची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी मागणी क्र.एक्स-१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (२३) संरक्षण अधिकारी (२३)(०१) 
संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए८५७) या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.३४१५.५३ लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. उपरोक्त वाच क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण 
अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी रु.२५९३.७१ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 
लेखाशिर्षांतर्गत वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला रु.७५५.५५ लक्ष इतका निधी 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात केंद्र शासनाच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण 
अधिनियम-२००५, दि.१४.०९.२००५ व अधिनियम-२००६, दि.१७.१०.२००६ ची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (२३) संरक्षण अधिकारी (२३)(०१) 
संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (2234 ए८५७) या लेखाशिर्षातर्गत पुढील तक्त्यातील रकाना क्र.२ प्रमाणे 
उद्दिष्टे निहाय रकाना क्र.४ प्रमाणे एकूण रु.७५५.५५ लक्ष इतका निधी पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२३/प्र.क्र.२४१/का-०२ 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष २२३५-ए८५७ सन २०२३-२४ साठीची वितरणास मान्यता 
अंतर्गत उद्दिष्टये अर्थसंकल्पिय तरतूद 
ha २ ३ a 
ae | ०१-वेतन २५००.०० ५००.०० 
२ ।०६- दुरध्वनी, विज खर्च १२.८२ ०५.१३ 
३ | १०-कंत्राटी सेवा ६००.०० १८०.०० 
४ | ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ४०.०३ २०.०२ 
५ | १३-कार्यालय खर्च १०५.०० १०.५० 
६ | १४-भाडेपट्टी वकर ४१.७८ १६.७२ 
१७-संगणक खर्च ८०.०० १६.०० 
२०- इतर खर्च ३५.९० ०७.१८ 
एकूण ३४१५.५३ ७५५.५५ 


२. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित 
निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करण्याची तसेच, वित्त विभागाने वेळोवेळी 
शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या तरतुदी व अटी शर्तीचे पाळन करण्याबाबत नियंत्रण अधिकारी 
तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 

३. सदर लेखाशिर्षांतर्गत उपरोक्‍त उद्दिष्टे/बाबींसाठी चाळू आर्थिक वर्षापूर्वीची प्रलंबित असलेली 
देयके प्राधान्याने अदा करण्यात यावीत. चाळू आर्थिक वर्षापूर्वीची देयके प्रलंबित राहणार नाही, याबाबत 
नियंत्रण अधिकारी तथा आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 

४. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी खर्च होईल, याची नियंत्रण अधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.5-५/२०२४/व्यय-६, 
दि.१५.०१.२०२४ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०१३११६०९०६५४३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANTOSH SHIVRAM 
NILE 


(संतोष निळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२३/प्र.क्र.२४१/का-०२ 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

११.महालेखापाल, २/१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर), 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र, 

१४.सर्व उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.उपायुकक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१६.सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास), 

१७.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

१८. अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित, 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


